उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या 
दि.२०.५.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५८/आस्था ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा: १) शासन परिपत्रक सा.बां.वि., क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, दि.२०.५.२०२१. 
२) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग, क्र. :झेडएनजी-१०१३/प्र.क्र.२३/आस्था-४, दि.४.२.२०१४ 
3) शासन आदेशा सा.बां.वि., क्र.पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३८/सेवा-२, दि.१४.८.२०१८ 
४ शासन आदेशा सा.बां.वि., क्र.पीओजी-२०१९/प्र.क्र.२२०/सेवा-२, दि.१९.९.२०१९ 
५) शासन शुध्दीपत्रक ग्राम विकास विभाग, क्रमांक : जिपअ-२०२१/प्र.क्र.१६७/ आस्था-४, 
दि.०४ जुले, २०२२ 
६) शासन आदेडशा सा.बां.वि. क्रमांक :मानीव -२०२१/प्र.क्र.५११/आस्था-३, दि.२१ ऑक्टोबर, २०२२. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक MRSA २०२०/प्र.क्र.२८/ 
आस्थापना-१, दि.२०.४.२०२१ अन्वये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
१.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली 
आहे. शासन आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. मानीव-२०२१/प्र.क्र.५१/आस्था-३,दि.२१ 
ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये श्री.व्ही.जी.चिटगोपकर, उप विभागीय अभियंता व श्री.पी.डी.नगराळे, उप 
विभागीय अभियंता यांना उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक २२.०२.२०१६ हा 
मानीव दिनांक मंजूर केला असल्याने उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.२०.०५.२०२१ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.चिटगोपकर, उप विभागीय अभियंता व 
श्री.नगराळे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११५१६५८१३१२१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIKRAM NIVRUTTI =: 
DHAMAL 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट “अ 
प्रत: 

१. सर्व मुख्य अभियंता /अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 

२. सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, महाराष्ट्र राज्य 

३. श्री.व्ही.ए.चिटगोपकर, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य), द्वारा जिल्हा परिषद बांधकाम उप विभाग, 

उमरगा, जि.उस्मानाबाद 

४. श्री.पी.डी.नगराळे, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य), द्वारा जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, क्र.१ नागपूर 

५. कक्ष अधिकारी, सेवा -३/सेवा -२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -३. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८/आस्था ३, दि. १५.११.२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दिनांक २०.०५.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये 
सुधारणा 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव जात | जन्म दिनांक नियुक्ती |। नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (सर्वश्री) प्रवर्ग दिनांक मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
शिक a २ ३ 8 4 & ४) € ९ | 9 ० pe 2. 23. 32) १ 
२२९-अ | २२९-अ | श्री.व्ही.जी.चिटगोपकर | खुला | ०१-०७-१९६७ | १४-०८-२०१८ | पदौन्नतीने | २२-०२-२०१६ | ३०-०६-२०२५ | एएमआई निक बांधकाम विभागाचा शासन 


आदेश क्र. मानीव २०२१/प्र.क्र.५१ 
/आस्था ३ दि.२१ ऑक्टोबर, २०२२ 
अन्वये श्री.व्ही.जी.चिटगोपकर, उप 
विभागीय अभियंता यांना उप विभागीय 
अभियंता verte पदोन्नतीचा 
दि.२२.०२.२०१६ हा मानीव दिनांक 
मंजूर करण्यात आला आहे. तदनुसार 
उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२०.०५.२०२१ च्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२२९ 
वर असलेले श्री.प्रदिप तुकाराम 
जिवतोडे यांच्या खाळी व अ.क्र. २३० 
वर असलेले श्री.प्रमोद शामराव उपाध्ये 
यांच्या वर अ.क्र.२२९-अ वर 
श्री.व्ही.जी.चिटगोपकर, उप विभागीय 
अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट 


करण्यात येत आहे. 


२३१-अ 


२३१-अ 


श्री.पी.डी.नगराळे 


अजा 


०४-१२-१९६५ 


१९-०९-२०१९ 


पदोन्नतीने 


२२-०२-२०१६ 


३१-१२-२०२२३ 


निक बांधकाम विभागाचा शासन 
आदेश क्र. मानीव २०२१/प्र.क्र.५१ 
/आस्था ३ दि.२१ ऑक्टोबर, २०२२ 
अन्वये श्री.पी.डी.नगराळे, उप 
विभागीय अभियंता यांना उप विभागीय 
अभियंता verte पदोन्नतीचा 
दि.२२.०२.२०१६ हा मानीव दिनांक 
मंजूर करण्यात आला आहे. तदनुसार 
उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२०.०५.२०२१ च्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२३१ 
वर असलेले श्री.अजयकुमार सिताराम 
सर्वगोड यांच्या खाळी व अ.क्र. २३२ 
वर असलेले श्री.विनायक अंबादसजी 
ठाकरे यांच्या वर  अ.क्र.२३१-अ वर 
श्री.पी.डी.नगराळे, उप विभागीय 
अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


